J २9७१. २.२९ |१-.१( - (10 
पालास उप अधाक्षक/सहाय्यक पाललास आयुक्‍त 
यावो अधिसंख्य पद निमाण करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 


शासन निणय क्र. रापासे १४०९/प्र.क्र.२६/पोल-शअ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : १८ एप्रिल, २००९. 


वाचा: ९) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्रमांक १४७७(२)/२००४/चोदा-अ, दिनांक २४ सप्टेंबर, २००८. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्र.पोमसं/२/९७१६/स.स.बंच- 
२००४/३३१/०८. दिनाक २६ डिसेंबर, २००८. 


शासन निर्णय:- पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त या पदावर सरळ सेवन नियुक्‍ती करण्यासाठ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पार्ठावण्यात आलेल्या ३० पदांच्या मागणीपत्रास अनुलक्षून आयोगानं राज्य सबा 
(मुख्य) परीक्षा-२००४ च्या ऑतम निकालाच्या आधार संदर्भ क्र. १ यथील दिनांक २४ सप्टेंबर, २००८ च्या 

पत्रान्वये, ३० उमेदवारांची पोलीस उप अधोक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली 
आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ३० उमेदवारांपेको अ.ज. प्रवर्गातून नियुक्‍्तासाठा 
शिफारस केलेल्या श्रीमती योगीता सुभाष ठाकूर यांनी अनुसाचत जमाती या प्रवर्गाचे जाती वेधता प्रमाणपत्र 
सादर कलेले नाहो. शासन निर्णय, आंदवासो विकास विभाग. क्रमांक एसटीसी-१००९/प्र.क्र.१४/का-९«. 
दिनांक १६.८.२००० अनुसार अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना नियुक्तीच्या बळेस जातो AAT प्रमाणपत्र 
सादर करणे बंधनकारक आह. तसंच जाती दाव्याबाबत वेधता सादर केल्यानंतरच नियुक्‍ती देण्यात याबी अशा 
तरतूद असल्याने श्रीमती ठाकूर यांचे जातो. sea प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना प्राशक्षणासाठा 


पार्ठाबण्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. तसंच अन्य उमदवार AAA वेशाला परदशा यांना 


त्यांना अपघात झाल्याने या AST त्या प्राशक्षाण घेऊ शकत नसल्याच कळावले आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रकरणाहा 
स्वतंत्रपणे निण॑य घेण्यात येईल. 


सदर २ उमेदवार बगळता SANA २८ उमदवार हे पर्रिबक्षाधीन पोलीस उपअधोक्षक/सहायक 


पोलीस आयुक्‍त पदावर नियुक्तीसाठी ऑभियोग्य असल्याच आढळून आले आहेत. या २८ उमदवारांना पालास 


उप अधोक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त पदावर नियुक्‍ती देण्यासाठी ते महाराष्ट्र पोलीस अकादमी. नाशक यथ 


प्राशक्षणासाठो ज्या दिनोकापासून हजर होताज त्या दिनोकापासून २ वर्ष 3 माहने एवढया कालाबधासाठा 


रु.८०००-२७५-१३५०० या वेतनश्रेणीतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्तांची २८ आंधसंख्य 
पदे निर्माण करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 

2. वर नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेबा (मुख्य) परोक्षा-२००४ च्या 
ऑंतम निकालाच्या आधार शिफारस केलेल्या ३० उमेदवारापैको २८ उमेदवारांना प्रांशक्षाणासाठी पाठविण्याचा 
TTS शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार एकूण २८ उमेदवारांच्या प्रशिक्षणावर दिनांक ९ म. २००९ A २९ 
फेब्रुवारी, २०१० या कालावधीसाठी येणाऱ्या रु.५३,८०,०७३/- (रुपये त्रेपन्न लाख ऐंशी हजार ञ्र्याहत्तर फक्त) 


इतक्या आवती खर्चास शासन या आदेशांन्वये मंजूरी देत आहे. हा खर्च "२०५५-पोलीस -१०९- (एक) (०१)- 


जिल्हा पोलीस दल" या लेखाशीषांतर्गत ‘Aaa! या उद्दिष्टाखाली सन २००९-१० च्या मंजुर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, fad बिभागाच्या सहमतीने ब त्यांच्या अनोपचारीक संदभ क्र.१३१/०९/ 


व्यय-७ ,दिनाक ३.३.२००९ अन्वये निर्गामत करण्यात येत आहे. 


%. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संगणक संकेतांक २००९०४१८१७३१४७००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. 


( र. म. eas: 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रात, 
« महासंचालक व पोलीस मर्हानरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
© अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण ब खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंब. 
* संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमो, नाशिक. 
* महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा पारक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
© महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
© लेखा ब आधदान अधिकारी, मुंबई. 
* निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
«जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
* सामान्य प्रशासन बिभाग. कार्यासन-८. 
© सहसंचालक, लेखा ब कोषागार,संगणक HAAS प्रशासन भवन, GAT मजला, मुंबई. (२ प्रती). 
* वित्त बिभाग, व्यय-७. 
2->निवडनस्ती-पोल-१अ. 


